महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
दिग्रस शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(शुद्धीपत्रक) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- बैठक-२०२१/प्र.क्र.१८(भाग-२)/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ :- शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२. 
शासन शुद्धीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्रमांक ३ वरील तक्‍त्यामधील शेवटच्या ओळीमध्ये प्रकल्प 
पूर्ण करण्याचा कालावधी या रकान्यात खालीलप्रमाणे वाचावे. 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांकापासून १२ महिने 


ऐवजी 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांकापासून १८ महिने 


०२. सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८२९१७३६३५३०२५ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या STATA व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
S H R | KA N T C DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 

o=Mantralaya, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


ANDGE Suet 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. मा. मुख्य मंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 


Cc Aw AD  -0 


शासन निर्णय क्रमांकःबैठक-२०२१/प्र.क्र.१८(भाग-२)/नवि-३३ 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (मेड), पुणे. 

. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 

. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती विभाग. 

. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, यवतमाळ. 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, यवतमाळ. 

. मुख्याधिकारी, दिग्रस नगरपरिषद, जि. यवतमाळ. 

. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


